अवर सचिवांच्या प्रत्यावर्तनानंतरच्या 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः -संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१४८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- उपसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई आदेश दि. ३०/११/२०१९ 
आदेशा 


श्री.म.गो.महाले, अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र 
विधानसभा यांचे आस्थापनेवरील सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये त्यांच्या मूळ विभागात दिनांक ३०/११/२०१९ 
(AA) प्रत्यावर्तीत करण्यात आल्या आहेत. श्री.महाळे, अवर सचिव यांची प्रत्यावर्तनानंतर प्रशासकीय 
कारणास्तव बदलीने पदस्थापना “इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागामध्ये” करण्यात येत आहे. 


२.  श्री.म.गो.महाले, अवर सचिव यांनी इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


३. श्री.महाळे, अवर सचिव यांचा दिनांक 30/99/2098 (म.नं.) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक 
मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने करावी. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१३११८१३१०७७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१४८/का.१४ 


३. मा.मुख्यमंत्रांचे प्रधान सचिव 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबधित मंत्रालयीन विभाग 
५. सह/उपसचिव (आस्थापन), संबधित मंत्रालयीन विभाग 


६. उपसचिवमुंबई ,विधानभवन ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , 
७. अवर सचिव, कार्यासन २१, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई 
८ 
९ 


. श्री.म.गो.महाळे, अवर सचिव, विभागामार्फत 
. निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


